ताळुका बीज गुणन केंद्र, नरखेड, 
ता.नरखेड, जि.नागपूर येथील प्रक्षेत्रावर 
फळरोपवाटिका स्थापन करणेस मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: ताबिके-२०२०/प्र.क्र.१४९/१३-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १३ जून,२०२२ 


संदर्भ:- कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.फलो/फलो-२/नर्सरी स्था/४०१/२०२०, 
दि.१० नोव्हेंबर,२०२०. 


प्रस्तावना:- 


आयुक्त (कृषि) यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे प्रस्तावित 
केलेल्या तालुका बीज गुणन केंद्र नरखेड, ता.नरखेड, जि.नागपूर येथील प्रक्षेत्रावर सिंचनाची 
सुविधा उपलब्ध असल्याने रोपवाटिका स्थापन करण्यास वाव आहे. सदर रोपवाटिका स्थापन 
झाल्यास भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड व महाराष्ट्र 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कलमे रोपांची गरज भागली जाईल. रोपवाटिका स्थापन 
केल्यास सदर रोपवाटिकेकरीता वेगळी पदे निर्माण करावी ळागणार नाहीत. त्याचा प्रक्षेत्रावरील 
कोणत्याही घटकावर परिणाम होणार नाही व वित्तीय भार पडणार नाही. या प्रक्षेत्रावर रोपवाटिका 
स्थापन केल्यास परिसरातील VAG कलमे / रोपांची उपलब्धता होऊन फळबाग लागवड 
क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यास मदत 
होईल. प्रक्षेत्रास कलमे / रोपे विक्रीपासून आर्थिक फायदा होईल. परिणामत: आजूबाजूच्या 
परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, याबाबी 
विचारात घेता फळरोपवाटिका स्थापन करण्यासाठी मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय:- 


तालुका बीज गुणन केंद्राचे फळरोपवाटिकेत रुपांतर करावयाचा तपश्ील:- 


अ.क्र. | तालुका बीज गुणन Hare नांव ता.बि.के. खालील | फळरोपवाटिकेत रुपांतर 
एकूण क्षेत्र (हेक्‍टर) करावयाचे क्षेत्र (हे.) 


a तालुका बीज गुणन केंद्र नरखेड, १९.८३ हेक्‍टर १९.८३ हेक्‍टर 
ता.नरखेड, जि.नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः ताबिके-२०२०/प्र.क्र.१४९/१३-अओ, 


२. उपरोक्त तालुका बीज गुणन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर फळरोपवाटिका स्थापन करण्यास 
खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) तालुका बीज गुणन केंद्रात असलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडूनच नविन 
फळरोपवाटिकेचे काम करून घेण्यात येईल. सदर फळरोवाटिकेसाठी नविन अधिकारी / 
कर्मचारी यांची पदनिर्मिती करता येणार नाही. 


२) स्थापन करण्यात आलेल्या नविन फळरोपवटिकेसाठी नव्याने आर्थिक तरतूद 
करण्याची मागणी करता येणार नाही. 


3) नविन वित्तीयभार पडणार नाही, यांची दक्षता घ्यावी. 


४ प्रक्षेत्रावरील कोणत्याही घटकावर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६१३१२५११४६६०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
HEMANT PN No COUPNMENTOE 9 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c 
G O RA K H N AT H 7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE40408 

36DF541FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH 


M H A ? A N KA R कवर नी 312:52:36 --05'30' 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 

४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर. 

५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर, 

६. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर, 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

८. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला,मुंबई-३२. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


